अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन 
अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” 
संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२२ (दिनांक 
०१/०१/२०२१ ते दिनांक ३१/१२/२०२१) ची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठसू-१०२३/प्र.क्र. ७३/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० ऑक्टोबर, २०२३. 


संदर्भ-- सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक: एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दिनांक २१ जून, २०२१. 


शासन परिपत्रक 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित)” संवर्गात दिनांक ०१/०१/२०२१ ते दिनांक ३१/१२/२०२१ या कालावधीत नियमित पदोन्नती, 
सरळसेवा वा अन्य विहित मार्गाने नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची या शासन 
परिपत्रकासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर ज्येष्ठतासूचीतील 
तात्पुरत्या पदोन्नत्यांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता मिळण्याच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात 
येत आहे. 


२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ४/८/२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णया विरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 
२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या पत्र क्रमांकः बीसीसी-२०१७/ 
प्र.क्र.३१२१/ १६-ब, दिनांक २९/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीने पदोन्नतीच्या 
कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ निर्णयाच्या अधीन राहून 
भरण्यात यावीत अशा सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. सदरहू सुचना विचारात घेऊन “संशोधन 
अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” संवर्गातील पदोन्नती कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील 
रिक्‍त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात “संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” 
पदावर पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतर "संशोधन 
अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” यांच्या सदरहू ज्येष्ठतासूचीत सुधारणा होऊ शकते. 


. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित)” संवर्गाची दिनांक०१/०१/२०२२ (दिनांक ०१/०१/२०२१ ते दिनांक ३१/१२/२०२१) रोजीच्या 
तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूची संदर्भातील काही वास्तविक चुका, त्रुटी अथवा आक्षेप असल्यास त्याबाबत संबंधित 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-१०२३/प्र.क्र. ७३/का.१४२७ 


अधिकाऱ्यांनी निवेदन या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या कालावधीत संचालक, अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना सादर करावे. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांनी 
प्राप्त झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधिताच्या उपलब्ध अभिलेखावरुन तपासून सविस्तर 
अभिप्रायांसह निवेदन यथाशिष्र शासनास पाठवावीत. 


8. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांनी हे परिपत्रक व सोबतची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घेऊन “संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट- 
ब (राजपत्रित)” संवर्गातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी व तसे कळविल्याबाबत संबंधित 
अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखावर ठेवावी. 


ष्‌. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन परिपत्रक 
उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२३१०२०१२५११३७२१६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by BALASO BABURAO 


BALASO BABURAO sanwao 
DN: CN = BALASO BABURAO GAIKWAD, C = 
GAIKWAD ce 
DEPARTMENT 
Date: 2023.10.20 12:55:18 +05'30' 


(बा.बा.गायकवाड) 
सोबत:- परिशिष्ट- “अ कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 


१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
यांना विनंती करण्यात येते की, सदरहु ज्येष्ठतासूचीचे परिपत्रक त्यासोबतच्या 
परिशिष्ट-अ सह संचालनालयाच्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करण्यात यावी. 
२) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


नियम नियम ३ (२)(अ) 
— oe शासकोय कर्मचाऱ्याचे नांव नियुक्तीचा जन्म दिनांक प्रवर्ग संवर्गात प्रत्यक्ष रुजू | ज्येष्ठतेचा दिनांक सेवानिवृत्ती शेरा 

ष्ठ्ता मार्ग दिनांक दिनांक 

: दिनांक 

क्रमांक 

(९) (२) (३) 
गरमा a aS GMT aa AAD 7 
——— 
a 
Acres Es 
1 [2८९९७२९९०७ | ecw | 
1111७९२९०० ३००७७ 
| 
श्रीपती सिष 111७२९०००९ [oom [Cd 
Pi ero २९०७२क | owe | 
= es 

अस्थिव्यंग 

| 

a es 
Ace TT a 
——$=] 
[al 
ey 
errno [aaa [wore | Cd 
— 
re 
a 
ne 
—r 
नी 
७०४२ 
Pf eR | HOR ३००४रकट | 
al a 
mate = = 
श्रीपती सुरग च | 
| 


नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठसू-९०२३/प्र.क्र.७३/का.९४२७, दि. २०/१०/२०२३ सोबतचे "परिशिष्ट अ" अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या संशोधन 
अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी संवर्गाची दि.९ जानेवारी २०२२ (दि.१.१.२०२१ ते ३१.९२.२०२१९) रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


F:\upload GR\RO 1.1.22 Temp.xlsx 


नियम ३ 
(२)(ब) नुसार 
ज्येष्ठता 
क्रमांक 
(१) (२) 
: 
द 


७ नियुक्तीचा 
शासकोय कर्मचाऱ्याचे नांव 


(३) 


a 


ष्‌ 


wa 


आ.भा.हम 


zs 
aU 


ay 


ex 
so 


A ० | “0 NY AU ~w|olw CG 2०| 0 


न 


श्रीमती पेच देशमुख 
2 त्रसज्ञानगरळ 


S| 


mm 


(२) 

द 
[य पं.चं. णमख 
.सं.ज्ञा.नगराळे 
Pas Pha Hq 


am 
wa 


श्री.सं.शं.बानखेडे 


(4 


श्रा.रा.गु.चारथड 


m 


श्री.चं.रो.2 


mM 
Alo 


Cc 
nw 


सु.आ.आवळकर 
३ 


४  ।श्री.प्र.प्र.पांडे 


श्री. 
श्री. 
श्री. 


G 


G 


\9 


= 
ad 


\9 


mm 
qd 


G 
७ 
-्च 


\9 


(५ 


i 
i 


4 ना - नामनिदेशन 
4 प - पदोन्नती 


\9 


a 


नियम ३ (२)(अ) 


दिव्यांग - अ) 
अंधव 


०१-०६-१९७५ ०१-११-२०२१ 


अल्पदृष्टी/ 
इमाव 


०१-११-२०२१ ३१-०५-२०३३ 


२०-०दररबद 
१७-०४-१९७ 

१५-०५-१९६४ - 
२४-०८-१९७१ - 
28-03-2894 - 
२४-०८-१९६८ = 
१४-०१-१९७२३ 

०१-०७-१९६७ 

१५-०४-१९७० 

०२-१०-१९७० 


३०-११-२०२१ 
२८-१२-२०२१ 
२८-१२-२०२१ 
२३०-११-२०२१ 
२८-१२-२०२१ 
१३-१२-२०२१ 
२८-१२-२०२१ 
०९-१२-२०२१ 
२८-१२-२०२१ 
२२-१२-२०२१ 


BRR 
२०-११-२०२१ | ३१-०५-२०२२ 
|: :__0 २०-११-२०२१ | २१-०८-२०२९ 
०९-१२-२०२१_ | ३१-०३-२०३३ 
- 

अजा 


भजक 
भजड 
अजा 
अजा 
अजा 
भजड 
अजा 


जन्मदिनांक संवर्गात as दिनांक सेवानिवृत्तीचा 
जन्म दिनांक प्रवर्ग प्रत्यक्ष रुजू | ज्येष्ठतेचा दिनांक दिनांक 
दिनांक नांक 
दिनांक 
(ड) (६) 
Ro [dC 
०७०््श्क | iY ROR 
TERR | कर्सर 
aoc | RE ROR 
woes | ०८रररूर 
eet | dR 
Boe |__| २ढ९०-रूर 
ec रस्शरर 
Tota | dC eR 
२५-१२-१९७२ १७-११-२०२१ - 
र्र RO 
०९०८-२७ oc RROR 
सकर PARR 
दिव्यांग - क) 


०१-११-२०२१ २३१-१२-२०३० 
२२-१२-२०२१ २३१-१०-२०२८ 


२२-०९-१९६५ १८-०२-२०२२ 


ee 
a eS 
555032. 


१५-०६-१९६८ 
०२-१२-१९६६ 


१८-०६-१९६७ 


१९-०२-२०२२ २३०-०६-२०२५ 
०३-०३-२०२२ २३१-०५-२०२६ 


०५-०७-२०२२ २३०-११-२०२८ 


१९-०२-२०२२ २३१-१९२-२०२४ 


०१-०६-१९६८ ०३-०३-२०२२ 


१२-११-१९७० ०५-०७-२०२२ 


F:\upload GR\RO 1.1.22 Temp.xlsx 


१९-०२-२०२२ | ३०-०६-२०२६ | 


१८-०२-२०२२ | ३०-०९-२०२३ | 


228 
4 


(8) 


14 


1 


44 


1 


4 


त्र 
al] 


